महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.१३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दिनांक ११.१२.२०१८ रोजीचे sear 
आदेशा 


श्रीमती दिपाली उ.जपे, कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे विभागीय 
कार्यालयातील कार्यक्रम अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या आहेत. श्रीमती जपे, कक्ष अधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे विभागीय कार्यालयातील 
कार्यक्रम अधिकारी या पदावर दिनांक 09.09.2098 पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी दिनांक ३१.१२.२०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्रीमती जपे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच 
दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०७१५००५१३९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
G aj a al a nN B h | mM fa 0 1 1 Administration 


talCode=400032, st=Mahi 
5०47७40), 


3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a7272 


Gurav पणी 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती दिपाली उ.जपे, कार्यक्रम अधिकारी, विभागीय कार्यालय, ,सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, पुणे 
प्रत, 
१. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव,ग्रामविकास विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई - ४०० ०३२. 

२. सह/ उप सचिव (आस्थापन), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

३. उप सचिव (सा.कां.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, पहिला मजला, महात्मा 
गांधी मार्ग, मुंबई - ४०० ०३२. 

५. विभागीय कार्यालय, ,सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे. 

६. निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


